महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:- इएसटी-१०२१/प्र.क्र.२३/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


स्थायित्व प्रमाणपत्र 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप-१४१४/(प्र.क्र.9३/१४)/ 
१३-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ मधील सूचना क्र.१ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्व 
शर्ती अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद करण्यात आलेल्या 
अस्थायी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झालेल्या आहेत आणि त्यानुसार ते अधिकारी 
आवश्यक त्या सर्व प्रयोजनार्थ त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर स्तंभ-४ 
मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून स्थायी शासकीय अधिकारी म्हणून समजले जाण्यास पात्र 
आहेत असे याव्दारे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ. शासकीय अधिकाऱ्यांचे नांव व ज्या पदावर स्तंभ क्र.२ मधीळ | स्थायित्व लाभाचा 


क्र सध्याचे पदनाम अधिकाऱ्यास स्थायित्व दिनांक 
प्रमाणपत्र देण्यात येते ते 
पदनाम 
(१) (२) (३) (४) 
रि श्रीमती भारती रविन्द्र मोहोड, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी | १४/१०/२०१९ 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अकोला 
२ | श्रीमती हर्षदा देवेन्द्र आंबेकर, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी | ०३/११/२०१९ 


सांख्यिकी अधिकारी (निरिक्षण), अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 


३ | श्री.अमर संभाजी पाटील, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी | ०४/११/२०१९ 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, परभणी 

४ | श्री.सागर शामराव पाटील, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी | ०५/११/२०१९ 


सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी | अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
(मानव विकास), मानव विकास 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


गडचिरोली 
५ | श्री.नवनाथ हणमंत चव्हाण, संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी १९/११/२०१९ 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, गोंदिया 


स्थायित्व प्रमाणपत्र क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.२३/का.१४२७ 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप्र-१४१५/(प्र.क्र.९७/१५)/१३-अ, 
दिनांक २१/०८/२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे 
स्थायित्व प्रमाणपत्र अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांच्या मान्यतेने देण्यात येत आहे. 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२२१११४१०४०१६ असा आहे. हे 
प्रमाणपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Tushar Purushottam wanes ee 


2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833¢851 


Hirlekar eee 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, अर्थ व साख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, याबाबतची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
सेवापुस्तकात नोंदविण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 
२) संबंधित अधिकारी. (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


